केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता 
सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ च्या 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून आशा स्वयंसेविका व 
गटप्रवर्तक यांना जुलै, २०२० ते ऑक्टोबर, 
२०२० या कालावधीतील वाढीव मोबदला 
रु.५७५६.८० लक्ष वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुरमा -३५२०/प्र.क्र.१५/२०२०/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिळ, २०२०. 
2) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक ०२१९/प्र.क्र.१६९/आरोग्य-७, दिनांक 
१७ जुले, २०२० 
३) सहसंचालक (अतांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआअ/जीआर नुसार 
/निधी वितरण/५५००८-०९/२०२०, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२० 
४) विभागाचा समक्रमांक दिनांक ३.११.२०२० रोजीचा शासन निर्णय 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत आझा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना दिनांक 


१७ जुले, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १ जुले, २०२० पासून प्रत्येकी रु. २०००/- व 


३०००/- इतका वाढीव मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार दिनांक 


३.११.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये रु. ५७५६.८० लक्ष इतका निधी राज्य आरोग्य सोसायटीस 


वितरीत करण्यात आला आहे. परंतू सदर शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतीलळ ओळ क्र. १२ मध्ये जुले, 


२०२० ते मार्च, २०२० असे टंकलिखीत झाले आहे. त्यात सुधारणा करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन Bea TAH :- 


दिनांक ३.११.२०२० च्या शासन निर्णयातील प्रस्तावनेमधील ओळ क्र. १२ मध्ये “जुले 


२०२० ते मार्च, २०२१ ” असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःपुरमा-३५२०/प्र.क्र.१५/आरोग्य-७ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७७५/.॥8॥0१५9॥१.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०३११५०३२४०१७ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 


Ja mM S h e | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Samsher Cen 


serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea 
e 18f6d46feab420783e1 2f260504f402b54de 
Ta d a V | 8c476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2020.11.09 14:21:13 +05'30' 
(ज.स. तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प)/व्यय-१३, मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


